भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या 
आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पीत केलेली 
तरतूद वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्र. भिक्षेगू-२०१८/प्र.क्र.४०/का-९ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- ०८ मार्च, २०१९ 


वाचा- १) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिळ,२०१८ 
२) सहाय्यक आयुक्त, (भिप्रशा), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, म रा पुणे यांचे पत्र क्र 
मबाविआ/मिप्रशा/का-८/प्र.३/लेखा/अनुदान/२०१८-१९/३१ दिनांक १८.०२.२०१९ 
3) शासन निर्णय महिला व बाल विकास विभाग क्र भिक्षेग-२०१८/प्रक्र ४०/ का-९ 
दि. २१ जून, २०१८. 
४ वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/ प्र.क्र.६९/ अर्थ-३,दि.२५जानेवारी,२०१९ 
५) वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/ प्र.क्र.४२/ अर्थ-३,दि.८ मार्च, २०१९ 


प्रस्तावना- 

भिक्षेकरी गृहे (अनिवार्य) लेखाशीर्ष मागणी क्रमांक एक्स १, २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- 
समाज कल्याण, १०४- वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण, (०१) वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे 
कल्याण, (०१) (०१ भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या आर्थिक 
वर्षात अर्थसंकल्पिय तरतूद रु. १७,३६,६६,०००/- (रु. सतरा कोटी छत्तीस लाख सहासष्ठ हजार फक्त) इतका 
निधी अर्थसंकल्पित केला आहे. 
२. त्यापैकी उपरोक्त संदर्भिय क्र.३ शासन निर्णयान्वये ७०% निधी याप्रमाणे रु. १२,१५,६६,२००/-(रु. बारा 
कोटी पंधरा लाख सहासष्ठ हजार Gal फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यात आलेला आहे. आयुक्त, महिला 
व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, यांनी संदर्भाधीन क्र. २ येथील पत्रान्वये वेतनेतर देयके अदा करण्यासाठी 
निधी आवश्‍यक असल्याने भिक्षेकरी गृहे (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) या लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करण्याची 
मागणी केलेली आहे. त्यानुसार सुधारीत अंदाजानुसार मंजूर निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 


भिक्षेकरी गृहे (अनिवार्य, (२२३५-२८७८), सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मागणी क्रमांक एक्स १, 
२२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- समाज कल्याण, १०४- वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, 
(०१) वृध्द विकलांग व निराश्रीत व्यक्तींचे कल्याण, (०१) (०१) भिक्षेकरी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) या 
लेखाशीर्षाखाली सुधारीत अंदाजानुसार मंजूर केलेल्या तरतूदीपैकी खालीलप्रमाणे रु. ११,५३,९००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०१८/प्र.क्र.४०/का-९ 


(रु. अकरा लाख त्रेपन्न हजार नऊडी फक्त) इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
(रक्‍कम हजारात) 
अनु बाब/उददीष्ट सन २०१८-१९ | मुळ अर्थ- सन २०१८ | मागणी सन २०१८-१९ 
क्र करिता मुळ | संकल्पित -२०१९ करण्यात  । मध्ये वितरीत 
अर्थसंकल्पित | तरतूदीनुसार | सुधारीत आलेली करावयाची 
तरतूद ७०% अंदाजानुसार | तरतूद तरतूद 
वितरीत तरतूद (सुधारीत) 
निधी 
(| ०२ ०३ eee o& ०६ 10७ 
(१. | र ०१ वेतन १३,६४,७३ | ९,५५,३१.१ | ९,६४,७१ ee [ae 
2. 03 अतिकालिन १, १८ ८२.६ GC a श्या 
भत्ता 
३. ०६ दुरध्वनी, वीज | ३५,०० २४,५० २१,२२ णा श्या 
व पाणी शूल्क 
| ११ देशांतर्गत ११,९६ ८३७.२ ९,१३ aa | 
प्रवास खर्च 
षु. १३ कार्यालयीन १४,९६ १०,४७.२ १३,४६ ४४८.८ २९८.८० 
खर्च 
६. १४ भाडेपटटी व ५,२९ ३,७०.३ ४,५८ ५४ ५४ 
कर 
ia 98 आहार खर्च २,६३,४७ १८,४४२.९ १,८४,३७ | 1_| 
८. २१ पुरवठा व ३३,७७ २३, ६३.९ 30,38 9093.9 § (94.90 
सामग्री 
९. ५० इतर खर्च ६,३० ४७४१ | ५,६७ १,८९ १२६.० 
एकुण १७,३६,६६ १२,१५,६६.२ । १२,३४,११ २००४.९ 9943.8 


2. वरील तक्त्यातील स्तंभ क्र.५ येथे दर्शविण्यात आलेला निधी महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियमपुस्तिका व 
वित्तीय अधिकार नियमपुस्तीकेमध्ये उल्लेख केलेल्या तसेच वित्त विभागाच्या दि. २ एप्रिल, २०१८, 
दि. २५ जानेवारी, २०१९ व ८ मार्च,२०१९ च्या परिपत्रकात नमूद केलेल्या अटी व शर्तीचे पालन करुन खर्च 
करण्यात यावा. सदर निधीसाठी नियंत्रक अधिकारी म्हणून आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे हे राहतील. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः भिक्षेगू-२०१८/प्र.क्र.४०/का-९ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभाग परीपत्रक क्रमांक दि. २ एप्रिळ, २०१८, २५ जानेवारी, २०१९ व 
८ मार्च, २०१९ अन्वये विहीत अटी व शार्तीच्या अधिन राहून विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१९०३१११३१६२२५०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Shrikant Rangrao Waghmod 
: C=IN, o=Governmen as| 


Shrikant Rangrao chi evelopment 


postalCode=400032, st=Mah; hi 
2.5.4.20=7d6290e8e870a1c46cd16d3903f765faf7b0 


Wa g h mM 0 d e 3d01646947b584aa89c266409a04, cn=SI 


Rang 91१1106 
Date: 2019.03.11 13:20:04 --05'30' 


(श्रीकांत वाघमोडे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/ २, मुंबई / नागपूर. 

२. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/ 2, मुंबई / नागपूर. 

३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

४. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

५. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (आयुक्‍तालया मार्फत) 

७. कक्ष अधिकारी (व्यय-६ / अर्थसंकल्प-७, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

८. कक्ष अधिकारी (का-४, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, यांना विनंती करण्यात येते की 
सदर निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना तात्काळ वितरीत 
करण्यात यावा. 

९. निवड नस्ती (का-९). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


